गुंजवणी सिंचन प्रकल्पाचे कालवा/ वितरण प्रणाली 
aya बंद पाईपव्दारे व त्यापुढे ठिबक पध्दतीने सिंचन 
करण्याच्या प्रस्तावित संकल्पनेस कोणतीही बाधा न येऊ 
देता, गुंजवणी जलविद्युत प्रकल्प (9 X २ मेगावॅट) राबविणे, 
कशा प्रकारे WR होईल याचा अभ्यास करण्यासाठी 
नियुक्‍त समिती व समितीच्या मानधनाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.जविप्र २०१५/प्र.क्र. २९४/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१८ 
पहा : १. शासन निर्णय क्रमांक जविप्र २०१५/प्र.क्र. २९४/जवि, दिनांक २०.०६.२०१८ 
२. शासन निर्णय क्रमांक जविप्र २०१५/प्र.क्र. २९४/जवि, दिनांक २४.०८.२०१८ 
३. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१७/प्र.क्र. २१९/आ (मंत्रालय), दि.२५.०५.२०१७ 


शुध्दीपत्रक 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ मध्ये श्री. शि. मा. उपासे यांच्या पदनामात 
“सेवानिवृत्त सचिव” ऐवजी “सेवा निवृत्त प्रधान सचिव” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेताक क्र.२०१८०९१२११३०५५८९२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीडल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 839०१ 
११35१13, ou=Water Resources 
Department, stalCode=400032, st=Mahi hy 


Dn ya n deo An an da Bagade Baath 3f117cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d44360 


rialNumber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf4 1cccb1c816e7374da48 
7ed5ee3e377def65, cn=Dnyand: 
Date: 2018.09.12 11:37:01 +05'30 


(ज्ञा. आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 

प्रत: 

) मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (प्र. स.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) श्री. शि.मा. उपासे, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग 
ए-५, स्वप्न शिल्प हौसिंग सोसायटी, गांधी लॉन शेजारी, कोथरुड, पुणे ३८. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे. 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


११ 
१२ 
१३ 


Se VS अ. Na 


